महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष 
विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी 
"काजू फळपिक विकास समिती" 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १८ जुळे, २०१८ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये काजू पिकांचे 

उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. येथील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे काजू 
फळपिक आहे. काजू पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योगही या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. 
तरी देखील या फळपिकाच्या लागवडीपासून ते त्यावर वेळोवेळी पडणारे किड-रोग त्याचप्रमाणे 
प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत SAHA अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. परिणामी, या सर्व बाबींचा 
परिणाम काजूच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व 
विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वकष 
विकासासाठी एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी शासनास सल्ला देण्यासाठी एक समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय:- 

काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी 
विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वकष विकासासाठी एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 
x मा. ना. श्री. दीपक केसरकर, राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), | समिती अध्यक्ष 
वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य 
मा. श्री. वैभव नाईक, आमदार सदस्य 
मा. श्री. उदय सामंत, आमदार सदस्य 
मा. श्री. प्रमोद जठार सदस्य 
५ | मा. अतुल सुधाकर काळसेकर सदस्य 
६ | मा. श्री. अजित गोगटे, देवगड सदस्य 
श्री. बाळासाहेब TOA, कणकवली सदस्य 
श्री. सुरेश बोवलेकर, वेंगुर्ला सदस्य 
श्री. वासुदेव झाट्ये, वेंगुर्ला सदस्य 
| 90) ० | श्री. बिपीन वरसकर, वेंगुर्ला सदस्य 
| 99 | श्री. सुरेश नेरकर, कारखानदार, मालवण सदस्य 
१२ | श्री. कृष्णा राणे, कारखानदार, कुडाळ सदस्य 
१३ | श्री. सचिन दाभोलकर, शेतकरी, वेंगुर्ला सदस्य 
१४ | श्री. गणपती गाडगीळ, शेतकरी, वेंगुर्ला सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


१५ | श्री. दयानंद भुसारी, आजरा, जि. कोल्हापूर सदस्य 
१६ | श्री. विष्णू शांताराम देसाइ, दोडामार्ग सदस्य 
१७ | श्री. राजेंद्र मुंबरकर, (गोपुरी) कणकवली सदस्य 
१८ | श्री. बाळासाहेब परुळेकर, सावंतवाडी सदस्य 
१९ | श्री. योगेश काणेकर, बांदा सदस्य 
२० श्री. शंकर वळंजू, बांदा सदस्य 
२१ | डॉ. हळदवणेकर, फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला सदस्य 
२२ | श्री. दयानंद काणेकर,चंदगड सदस्य 
२३ | a. संदेश दळवी, कारखानदार, रत्नागिरी सदस्य 
२४ | श्री. रमेडा अनंत मुळीक, शेतकरी, चंदगड सदस्य 
२५ | श्री. जयदेव सगुण गवत, Acts सदस्य 
२६ | श्री. सुनिल वासुदेव देसाई, झोळंबे दोडामार्ग सदस्य 
२७ | श्री. बसवंत मधुसुदन नाईक, तेंडोली कुडाळ सदस्य 
२८ | श्री. अनिल कृष्णा मोरजकर, साटेली भेडशी सदस्य 
२९ | श्री. चंद्रशेखर अजुंन देसाई, शिरवळ दोडामार्ग सदस्य 
३० | श्री. सतिश यशवंत कामत, झोळंबे दोडामार्ग सदस्य 
३१ | श्री. अमित प्रकाश आवटे, फोंडा, ता. कणकवली सदस्य 
32 | विभागीय सह संचालक (कृषि), कोकण विभाग सदस्य सचिव 


समितीची कार्यक्षेत्र व समितीचा कालावधी 

() समितीचे कार्यक्षेत्र राज्यातील संपूर्ण कोकण विभाग राहील. 

(ii) समितीचा कार्यकाळ समिती गठीत केल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांचा राहील. 
समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:- 

सदर समितीची बैठक बोलाविण्याचे तसेच बैठकीचा दिनांक, वेळ व स्थळ निश्चित 
करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना राहतील. 

समिती अध्यक्षांना आवश्‍यकतेनुसार बैठकीस काजू फळपिकाशी संबंधीत इतर मान्यवरांना 
निमंत्रित करण्याचे अधिकार राहतील. 

समितीने कोकण विभागातील काजू फळपिकाशी संबंधीत शेतकरी, उद्योजक यांचेशी 
संपर्क साधून त्यांच्या प्रत्यक्ष तसेच लेखी स्वरुपात तक्रारी/समस्या मागवून घ्याव्यात. 
समीतीने प्राप्त तक्रारी/समस्यांच्या अनुषंगाने सखोल चर्चा करुन त्यावर काय 
उपाययोजना करता येतील याबाबत आपला अहवाल तयार करावा व आपल्या स्वयंस्पष्ट 
अभिप्रायासह दोन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१२१६५५७८०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: jaharashtra, 


Shrikant 
Chandrakant / आणा 
Andge 


a> 


nd ADI ent 
=400032, st=Maharashtra, 
Sab93b4e4f2fcd87e12fe1 98965025d4 


ce74cffd3a95f2ac3c192e9¢991f358271, 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
3) मा. श्री. दीपक केसरकर, राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य तथा 
अध्यक्ष, काजू फळपिक विकास समिती. 
) मा.अपर मुख्य सचिव, (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई -३२ 
५) आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
) विभागीय कृषी सहसंचालक, कोकण विभाग तथा सदस्य सचिव, काजू फळपिक विकास 
समिती. 
८) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पालघर 
९) सर्व समिती सदस्य, काजू फळपिक विकास समिती 
qo) कार्यासन ९-अ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


